प्रपत्र बढतीस मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : एएससी १५१५/प्र.क्र.१५९/१४-अ, 
खोली क्र. ५५७/५५९ (विस्तार), पाचवा मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: 30 मे, २०१८. 


संदर्भ - १) शासन BATT क्र.एएससी-१५१५/प्र.क्र.१५९/१४-अ, दि.१८.७.२०१६ 
2) शासन आदेशा क्र. एएससी-१५१५/प्र.क्र.१५९/१४-अ, दि.९.५.२०१७ 
३) मा.मुख्यमंत्री सचिवालयाची दि.१०.१.२०१८ ची टिप्पणी 


आदेश 
संदर्भाधिन क्र.१ येथील दिनांक १८.७.२०१६ च्या शासन आदेशान्वये श्री.उ.पु.देशापांडे आणि 
श्री.अ.गु.भोगले, निम्नश्रेणी लघुलेखक यांची पदोन्नती होऊन, ते प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या मुख्यमंत्री 


सचिवालयात उच्चश्रेणी लघुलेखक पदावर त्यांना प्रपत्र बढती देण्यात आली होती. 


२. तद्नंतर संदर्भाधिन क्र.२ येथील दि.९.५.२०१७ च्या शासन आदेशान्वये त्यांच्या wa बढतीस 
दि.१७.१.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यांचा प्रपत्र बढतीचा कालावधी दि.१७.१.२०१८ रोजी 
संपुष्टात आल्याने त्यांचा प्रपत्र बढतीचा कालावधी संपुष्टात आल्याच्या दिनांकापासून पुढील १ वर्षाकरिता रकाना 


क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापर्यंत त्यांच्या प्रपत्र बढतीस या आदेशान्वये मुदतवाढ देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । कर्मचाऱ्यांचे नांव पदनाम सध्याचा विभाग मुदतवाढ दिनांक 
(पर्यंत) 
ही २ ३ a se ५ 
a श्री.उ.पु.देशापांडे | उच्चश्रेणी लघुलेखक सामान्य प्रशासन विभाग १७.१.२०१९ 
Q  श्री.अ.गु.भोगळे  । उच्चश्रेणी लघुलेखक नियोजन विभाग १७.१.२०१९ 
३. उपरोक्त तक्त्यातील रकाना क्र.५मध्ये दर्शविलेला प्रपत्र बढतीच्या मुदतवाढीचा कालावधी संपल्यानंतर 


श्री.देशापांडे व श्री.भोगले यांनी त्यांच्या मूळ विभागातील रिक्‍त पदांवर हजर होणे आवश्‍यक आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः एएससी १५१५/प्र.क्र.१५९/१४-अ 


8. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५३०१२१८५३३९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, न 
Gajanan 


Bhimrao 
Gurav 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
०५४: Gi shtr 


ada8a72725a47b4f0, 
b11b1ccbde577d71dce3b313¢ 
}60f7 3b682d6b6fccbSaecf, 


306596: 
cn=Gajanan Bhimrao Gurav 
Date: 2018.05.30 12:19:37 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित उच्चश्रेणी लघुलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


प्रत, 


. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, संबंधित प्रशासकीय विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


१ 
२. सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित प्रशासकीय विभाग 
३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
४. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवडनस्ती. 


waa) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


